भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/दोन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : १६ डिसेंबर २०२२. 
शासन आदेडा. 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदावरुन, 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (३) (3) 
शि . श्री. रविंद्र शिसवे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई | लोहमार्ग, मुंबई. 


२.  श्री.मो. कैसर खालीद, भा.पो.से., यांची “ete आउुक्त लोहयार्ह Fas” A पदावरुन 
याद्वारे बदली करण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या HSA २२न(२) मधील 
परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५.॥19१॥1491119.४0५९.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१९१३०४२०४७२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitall .d by VENKATESH BHAT 
RI 


शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
=Maharashtra, 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-2022/प्र.क्र.436/दोन/पोल-1. 


३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (WANT यहासंचाळलक, गहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत. 
) निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


